सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१९ : श्रावण १०-१६ , शके १९४१ 


[ पृष्ठे -२४ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व ६७१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ६८५ 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी ३७ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ३८ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ६८५ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 
६ ९ २ 


शासकीय अधिसूचना, 

नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


१ 


दि . १४ ऑगस्ट , २००१ अन्वये भागशः मंजूर केली असून (विकास नियंत्रण 
महाराष्ट्र शासन 

नियमावली वगळून ), ती दि . १ ऑक्टोबर, २००१ पासून अंमलात आलेली 
नगर विकास विभाग , 

आहे . तसेच उर्वरित भागाची विकास योजना अधिसूचना क्र . टिपीएस -३००१ / 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 

१४ ९ ८ /सीआर २८८ ( अ)/ २००१/ युडी-३० दि . २३ जुलै , २००२ अन्वये मंजूर 
दिनांक :- २५ जून , २०१९ 

केली असून , ती दि . १६ सप्टेंबर , २००२ पासून अंमलात आलेली आहे. 
अधिसूचना 

( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे.); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनमध्ये वाळूज महानगर येथील ८६७० 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम १९ ६६: 

हे क्षेत्रापैकी १७३०.११ हे . क्षेत्र रहिवास विभागात /फेज-I मध्ये समाविष्ट 
क्रमांक टिपीएस- ३०१८ / १७५६/ प्र . क्र . १५५/२०१८ नवि-३०:- ज्याअर्थी 
महाराष्ट्र राज्य शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीएस-३०८७/ २२ /सीआर/१ / 

उर्वरित ६ ९ ३ ९ .८ ९ हे क्षेत्र अ -नागरी विभाग ( No Urbanization 
असून, 

Zone )/ फेज-II मध्ये समाविष्ट आहे; 
भाग -२/ नवि-१२ , दि . ७ ऑक्टोबर , १९९ १ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ४० अन्वये प्राप्त 

आणि ज्याअर्थी , सिडकोने त्यांच्या बोर्ड मिटींगचे ठराव क्र . ११८८१ 
अधिकारानुसार वाळूज अधिसूचित क्षेत्राकरीता, ( यापुढे “ उक्त विकास दिनांक ०७ जुलै , २०१७ अन्वये ना - नागरी विभाग ( No Urbanization 
अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे .) शहर व औद्योगिक विकास Zone ) / फेज-II सोबतच्या अनुसुचिमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त 
महामंडळाची (सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली 

क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे)निरधिसूचित ( De- notify ) करणेबाबतचा ठराव 
आहे . ( यापुढे “ उक्त ” नियोजन प्राधिकारण असे संबोधिले आहे ) 

असून त्याप्रमाणे 

मुख्य प्रशासक , सिडको ( नविन शहरे) यांनी 

शासनास दि . २९ सप्टेंबर , २०१७ रोजीचे पत्रान्वये विनंती केली आहे; 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना , 

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्र सिडको या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 
( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले 

कार्यक्षेत्रातून निरधिसूचित ( De- notify) करावे व सिडकोचेविशेष नियोजन 
आहे.) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना 

प्राधिकरण म्हणून कार्य संपुष्टात आणून सदर क्षेत्रा करिता विशेष नियोजन 
क्रमांक . टिपीएस -३००० / ४४८४/ सीआर -२३५ ( अ )/ २००० / युडी-३० , 

प्राधिकरण म्हणून औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची नियुक्त 

करावी, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 
औ . भाग १ - ३१ 

६७१ 


मंजूर केला 


६७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१९ : श्रावण १०-१६ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४०( १ ख ) सह कलम १६० ( १ ) 
अन्वये व कलम ४० चे उपकलम ( १ घ ) अन्वये प्रदत्त अधिकारांचा वापर 
करुन असे घोषित करीत आहे की , 


ड ) उक्त क्षेत्रासाठी औरंगाबाद महानगर प्रदेश क्षेत्रास लागु असलेली 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू राहील . 

उक्त क्षेत्राचा सीमा दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
खालील कार्यालयात , कार्यालयीन दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहतील. 


अ ) शासन सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेले क्षेत्राकरीता उक्त अधिनियमाचे 
कलम ४०( १ ख ) सह कलम १६० ( १ ) अन्वये “ उक्त क्षेत्र " वगळण्यात येत 
असून सिडकोचेविशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य दि . २५ जून २०१९ 
पासून संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


१ ) मुख्य प्रशासक ( नविन शहरे ) सिडको , औरंगाबाद . 


२) महानगर आयुक्त , औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
औरंगाबाद . 


सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra. 
gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


ब ) उक्त अधिनियमातील कलम ४० चे उपकलम ( ११ ) अन्वये उक्त 
क्षेत्र दि . २५ जून २०१९ पासून औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणासाठी अधिसूचित करण्यात येत असून त्यांची उक्त क्षेत्राकरिता 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे . 

क ) उक्त क्षेत्राकरिता नव्याने विकास योजना तयार होत नाही, तोपर्यत 
उक्त क्षेत्र हे शेती तथा ना -विकास वापर विभाग म्हणून वर्गीकृत राहिल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने . 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


अनुसूची 
( शासन निर्णय क्र . टिपीएस-३०१८/ १७५६/प्र.क्र .१५५/ २०१८/ नवि -३० दि . २५ जून २०१९ सोबतची अनुसूची) 
List of Revenue Villages along with Gut Numbers is de -notified from CIDCO and Notified samefor AurangabadMetropolitan 

Region Development Authority. 


Village Name 


Taluka 


GutNumbers/Land Description for de -notification 


Tisgaon 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos . are already 
in MIDC ) & gaothan ; but excluding Gutnos. situated in phase 1 (i.e. in 
Nager- I & Nagar- II ) and excluding gut Nos. situated in 150 m depth 
from boundary of Nagar-I ( i.e.G.No. 71p , 72 , 73p to 75p , 90p , 92p , 
93p, 94p, 141p, 142p, 155p, 159p, 160p, 195p to 198p, 203p to 
209p, 210, 211p, 212p, 215p to 219p, & 229 to 231p ) 


Sahajapur 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ, asmost of the gut nos.area already 
in MIDC . 


Shekapur 


Aurangabad 


Udafa Gut No. 5 & 6 . 


Aurangabad 


Wadgaon 
( Kolhati) 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos.are already 
in MIDC ); but excluding gut nos . situated in phase 1 ( in Nagar-I) and 
excluding gutnos. situated in 150 m depth from boundary of Nagar- I 
( i.e. Gaothan, G.No. 2p, 4p, 13p, 14p, 18p to 20p, 54p, 55p, 57p, 
84p & 85p). 


Patoda 


Aurangabad 


Entire revenue village including gaothan 


Waladgaon 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos. are already 
in MIDC ) & gaothan ; but excluding Gut nos . situated in phase 1 ( i.e. 
Nager-II & Nagar-IV ) and excluding gut Nos . situated in 150 m depth 
from boundary of Nagar-IV ( i.e. G.No. 23p, 24p, 25 , 26p, 28/ 2p, 
42p, to 45p & 62p) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


६७३ 


Village Name 


Taluka 


Gut Numbers /Land Description for de- notification 


Pandharpur 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos.are already 
in MIDC ) & gaothan ;but excluding Gutnos. situated in phase 1 (i.e. in 
Nager- II ) and excluding gut Nos. situated in 150 m depth from boundary 
ofNagar- IV ( i.e. G.No. 16p & 17p ) 


NehriGangapur 


Aurangabad 


Entire revenue village including gaothan 


Waluj ( Bk.) 


Gangapur 


All remaining lands situated in NUZ ( as someof the gut nos. are already 
in MIDC ); but excluding gut nos . situated in phase 1 (in Nagar- II & 
III ). 


Waluj (Kh .) 


Gangapur 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos. are already 
in MIDC ) & gaothan ; but excluding gutnos. situated in phase 1 ( in 
Nagar- III ). 


Naigaon 


Gangapur 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos. are 
already in MIDC ) & gaothan ; but excluding gut nos. situated in 
phase 1 ( in Nagar- II). 


Hanumantgaon 


Paithan 


Entire revenue village including gaothan . 


Note - 1. In case of any discrepancy in the above list andmap ,tha map shall prevail. 
2. Inclusion /exclusion of any land shallbe as per the actual demarcation /site conditions. 

VEENAMORE , 
Under Secretary to Government, 


GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralay,Mumbai- 400032 . 

Date : 25 June, 2019 


effect from the 1st October, 2001. The remaining part of the 
Development Plan has been sanctioned by the Government 
vide Notification No. TPS - 3001/ 1498 /CR - 288 ( A ) 2001/UD 
30 , dated 23rd July, 2002 and has come into force with effect 
from 16th September, 2002 (hereinafter referred to as " the 
said Development Plan ); 


And whereas, as per the said Development Plan , out of 
8670 hect. area of Waluj,Mahanagar , 1730.11 hect.is included 
in Residential Zone /phase- 1 and remaining area of 6939.89 
hect. is included in No - Urbanization Zone (NUZ ) / phase - II ; 


NOTIFICATION 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 : 
No.TPS - 3018 / 1756 /CR - 155 /2018 /UD - 30 :-Whereas , the 
Government ofMaharashtra Vide Notification No. TPS - 3087 / 
22 /CR - 1/PART- II/UD - 12 , dated 7th October, 1991 in exercise 
of the powers conferred by section 40 of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to 
as the " said Act” ) and all other powers enabling it in this 
behalf , appointed City & Industrial Development Corporation 
(CIDCO ) as Special Planning Authority (hereinafter referred 
to as " the said Planning Authority " for Waluj Notified Area 
(hereinafter referred to as “ the said Notified Area ” ); 


And whereas , CIDCO vide its Resolution No. 11881 dated 
07 July , 2017 has passed a Resolution to de -notify area of No 
Urbanization Zone / Phase II as mentioned in Schedule 
enclosed herewith (hereinafter referred to as “ the said Area” ) , 
and accordingly the Chief Administrator CIDCO Vide dated 
29 September , 2017 has sumitted a proposal to theGovernment 
for sanction ; 

And whereas , the State Government, is of opinion that it 
is necessary to de -notify the said Area from CIDCO notified 
area and appoint Aurangabad Matropolitan Region 
Development Authority as Special Planning Authority by 
putting an end to the functioning of CIDCO as Special 


And whereas, the Development Plan of said Notified Area 
has been sanctioned partly by the Government under section 
31 of the said Act, vide Notification No. TPS - 3000 / 4484 /CR 
235 ( A ) / 2000 /UD - 30 , Dated 14th August, 2001 (Excluding 
Development Control Rules ) and has come into force with 


& 08 महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६ , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
Planning Authority ; 

d ) The Development Control & Promotin Regulations of 
Now therefore , in exercise of powers conferred by section Aurangabad Metropolitan Region shall be applicable to the 
40 (1 B ) along with section 160 ( 1 ) and section 40 ( 1 d ) of the 

said area . 
said Act and all the powers enabling it in this behalf , the 
Government of Maharashtra hereby ; 

Plan showing the boundaries of the Said Area of Special 
a ) Denotifies the said Area from CIDCO Notified Area 

Planning Authority is kept open in the following offices for 
and ceases the function of CIDCO as Special Planning 

inspection to the public during office hours . 
Authority for the said Area as specified in the " Schedule" 
hereto from date 25 June 2019 under section section 40 ( 1 B ) 
with section 160 ( 1 ) of the said Act. 

1) The Chief Administrative Officer (New town), CIDCO 
Aurangabad . 


b ) The said area is hereby notified for Aurangabad 
Metropolitan Region Development Authority and 
Aurangabad Metropolitan Region Development Authority 
is appointed as Special Planning Authority under subsection 
of (1 d ) of section 40 of the said Act from date 25 June 2019 . 


2 ) The Metropolitan Commissioner, Aurangabad 
Metropolitan Region Development Authority , Aurangabad . 

This Notification shall also be published on the 
Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

Veena More , 
Under Secretary to Government 


c ) The Zoning of the said area is classified as 
" Agriculture Zone / No Development Zone " until Revised 
Development Plan of the said Area is sanctioned . 


SCHEDULE 
(Schedule along with GovernmentNotification No. TPS - 3018 /1756 /CR - 155 /2018 /UD -30 date - 25 July 2019 . 

List of Revenue Villages along with Gut Numbers is de -notified from CIDCO and Notified same for Aurangabad Metropolitan 
Region DevelopmentAuthority. 


Village Name 


Taluka 


Remarks /GutNumbers 


Tisgaon 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gutnos. are already 
in MIDC ) & gaothan ; but excluding Gutnos. situated in phase 1 ( i.e. in 
Nager-I & Nagar- II ) and excluding gutNos. situated in 150 m depth 
from boundary of Nagar- I ( i.e. G.No. 71p , 72p , 73p to 75p , 90p , 
92p , 93p , 94p , 141p , 142p , 155p , 159p , 160p , 195p to 198p , 203p 
to 209p , 210 , 211p , 212p , 215p to 219p , & 229 to 231p ) 


Sahajapur 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ, as most ofthe gut nos. area already 
in MIDC . 


Shekapur 


Aurangabad 


Udafa Gut No. 5 & 6 . 


Aurangabad 


Wadgaon 
(Kolhati ) 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos.are already 
in MIDC ); but excluding gut nos . situated in phase 1 ( in Nagar-I) and 
excluding gutnos. situated in 150 m depth from boundary of Nagar- I 
(i.e. Gaothan , G.No. 2p , 4p , 13p, 14p , 18p to 20p , 54p , 55p , 57p , 
84p & 85p ). 


Patoda 


Aurangabad 


Entire revenue village including gaothan 


Waladgaon 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos .are already 
in MIDC ) & gaothan ; but excluding Gut nos . situated in phase 1 ( i.e. 
Nager-II & Nagar-IV ) and excluding gut Nos . situated in 150 m depth 
from boundary of Nagar -IV ( i.e. G.No. 23p , 24p , 25 , 26p , 28 /2p , 
42p to 45p & 62p ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


६७५ 


Village Name 


Taluka 


Remarks/GutNumbers 


Pandharpur 


Aurangabad 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos.are already 
in MIDC ) & gaothan ; but excludingGut nos. situated in phase 1 ( i.e. in 
Nager- II) and excluding gutNos. situated in 150 m depth from boundary 
of Nagar -IV (i.e. G.No. 16p & 17p ) 


NehriGangapur 


Aurangabad 


Entire revenue village including gaothan 


Waluj ( Bk.) 


Gangapur 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos. are already 
in MIDC ); but excluding gut nos . situated in phase 1 (in Nagar- II & 
III) . 


Waluj (Kh .) 


Gangapur 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos.are already 
in MIDC ) & gaothan ; but excluding gut nos. situated in phase 1 (in 
Nagar- III ). 


Naigaon 


Gangapur 


All remaining lands situated in NUZ ( as some of the gut nos. are 
already in MIDC ) & gaothan ; but excluding gut nos. situated in 
phase 1 (in Nagar- II). 


Hanumantgaon 


Paithan 


Entire revenue village including gaothan . 


map shall 


Note - 1. In case of any discrepancy in the above list and map , 

tha shall prevail. 
2. Inclusion /exclusion of any land shall be as per the actual demarcation /site conditions. 

VEENAMORE , 
Under Secretary to Government, 


२ 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक :- २६ जून , २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना , 

अधिनियम १९ ६६: 
क्रमांक टिपीएस- ३०१७/ १४३५ / प्र . क्र . ३३( अ )/ एसएम / २०१७ / 
नवि-३०:- ज्याअर्थी खुलताबाद नगर परिषद जिल्हा औरंगाबाद ( यापुढे 
“ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधलेले आहे ) या नियोजन प्राधिकरणाने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख 
करणेत आलेला आहे.) चे कलम २३ सह कलम ३८ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार 
ठराव क्र . १९ ० , दि .२० सप्टेबर २०१३ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप 
विकास आराखडा ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असा उल्लेख करणेत 
आला आहे .) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत दि .०६ फेब्रुवारी,२०१४ 
मध्ये प्रकाशित झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे 
सर्वेक्षण करुन , उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध केली असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद भाग -१ पुरवणीमध्ये दिनांक 
०४ ऑगस्ट , २०१६ रोजी पृष्ठ क्र . ३० ते ३१ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर 
विहीत मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २८ ( २) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा 
अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( ४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध 
केली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद भाग -१ पुरवणीमध्ये दि . २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पृष्ठ 
क्र . ते ४१ ते ४२ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ 
मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना 
शासनास मंजूरीस्तव पत्र क्र . २१६६/१ दि . १४ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये 
सादर केली आहे: 


वीणा मोरे , 


६७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१ ९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ - क नुसार व उक्त मंजूर करतेवेळी अन्य ठिकाणी प्रस्तावित केलेल्या असल्यास , अशा 
अधिनियमानुसार विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा नगर रचना योजना विद्यमान खुल्या जागाखालील क्षेत्र रहिवास क्षेत्र म्हणून ग्राहय धरण्यात 
यासाठीच्या कालावधी गणना करतेवेळी केंद्र शासनाचेनिवडणूक आयोगाने 

येईल. 
किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणूकीच्या 

७. पूर्वीच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाच्या बाबत महाराष्ट्र 
अनुषंगाने जाहिर केलेल्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळणेचा आहे ; 

प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम -१२७ अन्वये 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३१( १ ) मधील तरतूदीनुसार उक्त 
विकास योजनेबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर तसेच संचालक , नगर रचना , 

दिलेल्या नोटीशीच्या अनुषंगाने अथवा अशा नोटीसीच्या संदर्भात 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेऊन उक्त विकास योजना सोबत जोडलेल्या मा . उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सदर आरक्षणे 
परिशिष्ट- अ (SM-१, SM-२ ....... इ.) मधील बदलासह भागशःमंजूर करणे 

व्यपगत झालेली असल्यास अशी आरक्षणे सदर नोटीसीमध्ये नमूद 
आणि सूचना क्र . टिपीएस-३०१७/१४३५/ प्र.क्र . ३३( ब)/ईपी/प्रसिद्धी २०१७/ क्षेत्रापुरती सुधारीत विकास योजनेत व्यपगत झाल्याचे समजण्यांत येईल . 
नवि -३० दि . २६ जून २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट -ब मधील ( EP-१, EP -२ ....... ८. महाराष्ट्र राज्यातील अ , ब व क वर्ग नगर परिषदांसाठी नगर 
इ .) सारभूत बदल वगळणे आवश्यक झाले आहे ; 

विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१८१२/१५७ /सीआर-७१/ २०१२ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३१( १ ) मधील तसेच या अनुषंगीक 

पुर्नबांधणी/ ३४४२/वियो/ युडी -१३ , दि . २१/११/२०१३ ची मंजूर केलेली 
शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे आदेश 

प्रमाणित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली व त्यामध्ये वेळोवेळी 
पारीत करीत आहे : 

होणाऱ्या बदलासह उक्त विकास योजनेस लागू राहिल . 
अ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १) नुसार उक्त विकास योजनेच्या 
मंजूरीसाठी दि . १४ ऑक्टोबर , २०१६ पासून अधिसूचनेच्या दिनांकापर्यंत 

सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www. maharashtra.gov . 

in कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे . 
मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे 

ब ) खुलताबाद नगर परिषदेच्या प्रारुप विकास योजनेस सोबतच्या परिशिष्ठ . महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने . 
अ मधील बदलासह मंजूरी देणेत येत आहे. व यावेळी सुचना क्र . टिपीएस 
३०१७/१४३५ /प्र.क्र . ३३ (ब )/ ईपी प्रसिद्धी/ २०१७/ नवि -३०, दि . २६ जून , २०१९ 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 
सोबतच्या परिशिष्ट - ब मधील सारभूत बदल वगळेत येत आहेत . 

GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 
क ) खुलताबाद नगर परिषदेची उक्त भागशःमंजूर विकास योजना सदर 
अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर 

Urban Development Department 
अंमलात येईल . 

Mantralaya ,Mumbai 400 032. 
१. उपरोक्त नमूद भागशः मंजूर अंतिम विकास योजना खुलताबाद जनतेच्या 

Date :- 26 June, 2019 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खुलताबाद 

NOTIFICATION 
नगर परिषदेच्या कार्यालयात सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या 

Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

No.TPS - 3017/ 1435 / C.R.33( A )/SM/ 2017/ UD - 30 : 
दिनांकापासून एक महिन्यापर्यंत उपलब्ध करण्यात येत आहे. 

Whereas , the Khultabad MunicipalCouncil Dist . 
२. सोबतच्या परिषिष्ट- अ व परिशिष्ट- ब मध्ये नमूद नसलेली आरक्षणे, 

Aurangabad (hereinafter referred to as the said Planning 
निर्देशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी मंजूर Authority " ) being the Planning Authority within is 
करण्यात आलेली आहेत . 

jurisdiction vide its Resolution No. 190 ,dated 20 September 
३. विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे असून 2013 declared its intention under section 23 , read with 
अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनुसार जागेवर प्रत्यक्ष 

section 38 of the Maharashtra Regional & Town Planning 
मोजणीनुसार अंतिम राहील . 

Act 1966 ( Maharashtra Act no . XXXVII of 1966 ) 

(hereinafter referred to “ the Said Act” ) to prepare Draft 
४. खाजगी मालकीच्या/ भाडे तत्वावरील जागेवर विकास योजनेत दर्शविलेला 

Development Plan for the area within the limits of the 
अस्तित्वातील सार्वजनिक /निम - सार्वजनिक वापर बंद झाल्यानंतर किंवा विकास 

Khultabad Municipal Council (hereinafter referred to as 
योजनेत आरेखक चुकीमुळे सार्वजनिक /निमसार्वजनिक वापर दर्शविला असल्यास “ the said Development Plan ” ) and notice of such 
सदर विभागीय सहसंचालक , नगर रचना , यांच्या पूर्व संमतीने विकास योजनेतील declaration was published in the Maharashtra Government 
लगतचा वापर अनुज्ञेय राहील . 

Gazette , Aurangabad Division supplement dated the 6th 
५. आरेखनातील चूका जागेवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार अथवा नगर 

February , 2014 ; 
भूमापन अभिलेखानुसार , मंजूर रेखांकनानुसार पडताळणी करुन, संचालक , 

And whereas, the said Planning Authority after 

carrying out survey of the entire land within the jurisdiction 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पूर्व परवानगीने मुख्याधिकारी , खुलताबाद 

of the said Planning Authority as required under section 
नगर परिषद दुरुस्त करु शकतील . 

25 of the said Act, published a notice in Official Gazette , 
६. मंजूर रेखांकनातील खुल्या जागा ह्या उक्त मंजूर विकास योजनेत dated the 04th August, 2016 on page No.30 to 31 for inviting 
विद्यमान खुल्या जागा म्हणून (हिरव्या रंगात ) दर्शविल्या असतील तर रेखांकन objection or suggestions to the Draft Development Plan of 
सुधारित करतेवेळी बदलता येतील व अशा खुल्या जागा सुधारित रेखांकन Khultabad prepared by it under sub section ( 1) of section 

26 of the said Act ; 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६ , शके १९ ४१ & UL 

And whereas, after considering the suggestions and 01. The aforesaid Part Final Development Plan of 
objections received on the said Development Plan , the Khultabad sanctioned by the State Government shall be kept 
Planning Committee, set up under section 28 ( 2 ) of the said open for inspection by the public during office hours on all 
Act has submitted its report to the said Planning Authority ; 

working days for a period of one month from the date of 
And whereas, the said Planning Authority published 

coming into force of this Notification , in the office of the 

Khultabad Municipal Council, Dist.Aurangabad. 
the said Development Plan so modified for information of the 
public under sub -section (4 ) of Section 28 of the said Act by 

02. The reservations / allocations / designations which 
a notice published in the Maharashtra Government Gazette , 

do not appear in the Schedule - A and Schedule - B appended 

hereto , are hereby sanctioned for the respective purposes as 
Aurangabad Division supplement, dated 27 October 2016 on 

designated in the Development Plan . 
page Nos. 41 to 42; 

03. Areas of reserved sites mentioned in the report of 
And whereas , in accordance with the provisions of sub 

the Development Plan are approximate and subject to actual 
section 30 of the said Act , the said Planning Authority has 

measurement on site as per boundaries shown on the Final 
submitted the said Development Plan to the Government of 

Development Plan . 
Maharashtra for sanction Vide its Marathi letter No.2166 / 1 , 

04. On cease of Existing public SemiPublic use shown 
dated the 14th October, 2016 ; 

in the Development Plan on the private lands / rented premises 
And whereas , in accordance with the amended 

or the Public Semi Public zone which had been shown 
provisions of Section 148- A of the said Act in computing the 

inadvertently due to draftsman error, the use as per adjoining 
period , in relation to any Development Plan , Regional Plan or 

major land use zone shall be permitted with prior approval of 
Town Planning Scheme the period or periods during which Divisional JointDirector of Town Planning , 
any action could not be completed due to enforcement of 

05.Draftsman s errors which are required to be corrected 
any Code of Conduct by the Election Commission of India or as per actual situation on site or as per survey records, 
the State Election Commission in respect of any Election shall sanctioned layout, etc. shall be corrected by the Chief officer 
be excluded ; 

Khultabad Municipal Council, Dist. Aurangabad after due 
And whereas, in accordance with sub - section ( 1) of verification and with prior approval of the Director of Town 
section 31 of the said Act, after making necessary enquiries Planning,Maharashtra State , Pune. 
and after consulting the Director of Town Planning , 

06. Those open spaces from sanctioned layouts that are 
Maharashtra State , the State Government has decided to earmarked as existing open spaces ( in Green color ) on 
sanction part of the said Development Plan with modifications Development Plan are subject to changes if respective layouts 
shown in SCHEDULE - A ( as SM - 1, SM - 2 ]----etc.) excluding 

are revised . If the layout is revised and if open space is 
the substantial modification shown in SCHEDULE - B (as EP 1, 

shown elsewhere in Residential Zone , then the existing open 
EP - 2 ---- etc,) appended with Notice No. TPS- 3017 / 1435 / space in the layout as shown on the Development Plan be 
C.R.33( B )/EP PUBLISH / 2017 /UD - 30 , dt. 26th June , 2019 ; 

treated as Residential Zone. 
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

07. Reservation lapsed under 127 of the Act - if any 
section ( 1) of Section 31 of the Said Act and of all other 

reservation in the earlier sanctioned Development is lapsed 
powers enabling it on that behalf, the Government of in pursuance of notice under Section 127 of the MRTP Act, 
Maharashtra hereby : 

1966 or as directed by the Hon ble high Court / Supreme 
A ) Extends the period prescribed under Section 31 (1) 

Court in respect of such notice, then the corresponding 

reservation shall stand lapsed in the revised Development 
of the said Act, for sanctioning the said Development Plan 

Plan to the extent of area covered in the said notice . 
from date 14 October 2016 up to the inclusive of the date of 
this Notification . 

08. The Standardized Development Control and 

Promotion Regulations for A class, B class and C class 
B ) Sanctions the said draft Development Plan for 

Municipal Council of the Maharashtra State as sanctioned 
Khultabad Municipal Council along with modifications as 

by the Government vide Notification No. TPS - 1812/157 /CR 
specified in Schedule ofModificationsnamely SCHEDULE - A 

71/2013/Reconstruction / 3442 /DP /UD - 13 dated 21/11/2013 and 
appended hereto , excluding the proposals under substantial 

as amended from time to time shail be applicable to the said 
modifications as specified in SCHEDULE - B appended with 

Development Plan . 
Notice No. TPS - 3017 / 1435 /C.R.33 ( B )/EP PUBLISH / 2017 /UD 
30 , dt. 26 th June , 2019 . 

This Notification shall also be made available on 
C ) The date after 30 days of publication of this 

Govt. website www.maharashtra.gov. in (Acts /rules ) 
Notification in the official Gazette will be the date on which 

By order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 
the Said Sanctioned Development Plan (partly ), called the 
Final Development Plan of Khultabad Municipal Council shall 

Veena More , 
come into force . 

Under Secretary to Government] 


ELC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१ ९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


SCHEDULE - A 


MODIFICATION SANCTIONED BY THE GOVERNMENT IN RESPECT OF PART FINAL 
DEVELOPMENT PLAN OF KHULTABAD (SECOND REVISED ), DIST. AURANGABAD . 


[ ACCOMPANIMENT OF GOVERNMENT NOTIFICATION NO . TPS - 3017 / 1435 /CR - 33 ( A )/SM / 2017 / 

UD - 30 . DATED 26TH JUNE , 2019 ] 


Sr. 
No. 


Modifica- Site No. / Location 
tion No. 


Proposal as per 
Development 
Plan published 
u / s 26 of M. R. & 

T. P. Act . 


Proposal as per 
Development Plan 
submitted to State 
Government for 
sanction w / s 30 of 
M. R. & T. P. Act . 


Modifiacation 
Sanctioned by the 
State Government 
under Section 31 
( 1 ) of the M. R. & 

T. P. Act . 


1966 


1966 


1966 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


1 


SM - 1 


as 


“ Site No. 27- Public Site No. 27 Public | “ Site No. 27- Public “ Site No. 27- Public 
Amenity S. No. 3 Amenity . 

Amenity ” is proposed to Amenity ” is reinstated 
be deleted and land so 

per the Plan 
released is proposed to be published u/s 26 of the 
included in Residential M.R. & T.P. Act, 1966 
Zone as shown on Plan . as shown on Plan . 


2 


SM - 2 


“ Site No. 2 


Children 


Park Gaothan . 


Site No.2 Children “ Site No.2- Children " Site No.2- Children 
Park . Park ” is proposed to be 

Park ” is reinstated as 
deleted and land so per the Plan published 
released is proposed to be u / s 26 of the M.R. & 
included in Residential T.P. Act , 1966 as 
Zone as shown on Plan . shown on Plan . 


3 


SM - 3 


Site No. 1- P.S. & Site No.1 P.S. & " Site No.1 P.S. & P. G. " | " Site No.1 P.S. & P.G " 
P. G.Gaothan P. G. 

is proposed to be deleted is reinstated as per the 
and land so released is Plan published u /s 26 
proposed to be included of the M.R. & T.P. 
in Residential Zone as Act, 1966 as shown on 
shown on Plan . 

Plan . 


4 


SM - 4 


DCR - 1 


Warehousing Warehousing Godowns This provision is 
Godowns are freely are freely permitted in 

deleted . 
permitted in Residential | Future 
Residential / Future Urbanisable / Agriculture 
Urbanisable Zone on existing 12.00 M 
Agriculture Zone on wide road , with side 
existing 12.00 M margins of 6.00 M from 
wide road , with side all sides . 
margins of 6.00 M 
from all sides. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


६७ ९ 


Sr. 


Modifica - Site No./ Location 
tion No. 


No. 


Proposal as per 

Development 
Plan published 
u / s 26 of M. R. & 

T. P. Act . 


Proposal as per 
Development Plan 
submitted to State 
Government for 
sanction us 30 of 
M. R. & T. P. Act . 


Modifiacation 
Sanctioned by the 
State Government 
under Section 31 
( 1 ) of the M. R. & 

T. P. Act. 


1966 


1966 


1966 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


5 


SM - 5 


DCR - 2 


In addition to users In addition to users This provision is 
permissible in permissible in Residential deleted . 
Residential layout layout Open spaces 

under 
Open spaces under Rule No. 13.3.8 following 
Rule No. 13.3.8 users shall also be 
following users shall permitted : 
also be permitted : 

1 ) Electric 
1 ) Electric 

Transformers 


Transformers 

2 ) Police Chowky 
2 ) Police Chowky 

3 ) Elevated Storage 
3 ) Elevated Storage Reservoir 
Reservoir 


6 


SM -6 


DCR - 3 


The area under The area under This provision is 
“ Charris ” ( Small “ Charris ” ( Small water deleted. 
water course ) shall course ) shall be treated 
be treated as “ Road ” as “ Road ” when the use 
when the use of such of such “ Charris” gets 
“ Charris ” 

gets terminated from 
terminated from Irrigation Department. 
Irrig a ti on 
Department. 


7 


SM - 7 


DCR - 4 


All the restrictions All the restrictions and This provision is 
and Regulations Regulations applicable Sanctioned . 
applicable for the for the Monuments 
M o n u m ents maintained by ASI and 
maintained by ASI State Archaeology 
and 

State 

Department shall also be 
Archaeology applicable . 
Department shall 
also be applicable . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary to Government. 


६८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक :-२६ जून, २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना, अधिनियम १९ ६६ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -३१ (१) मधील तरतूदीनुसार शासनाने उक्त भागशः 
विकास योजनेस अधिसूचना क्र . टिपीएस -३०१७/ १४३५/ प्र . क्र . ३३ ( अ ) 
एसएम / २०१७/ नवि -३० , दि . २६ जून , २०१९ अन्वये परिशिष्ट “ अ मधील 
बदलासह भागशः मंजूरी दिलेली आहे व त्यावेळी सोबतच्या परिशिष्ट 
“ब ” मधील सारभूत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट “ ब ” मधील सारभूत फेरबदल उक्त 
मंजूर विकास योजनेतून वगळले असून सदर वगळलेले सारभूत फेरबदल 
विकास योजना नकाशावर गुलाबी रंगाने ( EP -१, EP-२ ....... इ.) दर्शविले 
आहेत; 


क्रमांक टिपीएस-३०१७/ १४३५/ प्र . क्र . ३३( ब ) ईपी प्रसिद्धी/ २०१७/ 
नवि -३० :- ज्याअर्थी खुलताबाद नगर परिषद जिल्हा औरंगाबाद ( यापुढे 
“ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधलेले आहे) या नियोजन प्राधिकरणाने 
महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख 
करणेत आलेला आहे.) चे कलम २३ सह कलम ३८ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार 
ठराव क्र . १ ९ ० , दि .२० सप्टेबर , २०१३ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप 
विकास आराखडा ( दु. सु.) ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असा उल्लेख 
करणेत आला आहे .) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत दिनांक ०६ 
फेब्रुवारी,२०१४ मध्ये प्रकाशित झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १ ) मधील तसेच या 
अनुषंगीक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालील 
प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे : 


अ) सोबत जोडलेल्या तक्ता-ब मधील सारभूत फेरबदलाबाबत उक्त 
सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत 
जनतेकडुन सूचना/ हरकती मागविण्यात येत आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे 
सर्वेक्षण करुन , उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २६ ( १) अन्वये प्रसिद्ध केली असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद भाग-१ पुरवणीमध्ये दिनांक 
०४ ऑगस्ट , २०१६ रोजी पृष्ठ क्र . ३० ते ३१ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 


ब ) सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांची 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(२ ) अन्वये उपरोक्त “ अ ” मध्ये नमूद जनतेच्या 
विहीत मुदतीत प्राप्त हरकती/ सूचनाबाबत सुनावणी देणेसाठी व त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियक्ती करण्यात 
येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर 
विहीत मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २८( २ ) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा 
अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे; 


२. सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . गृहनिर्माण 
मंडळ इमारत , दुसरा मजला, महावीर चौक , स्टेशन रोड, 

औरंगाबाद -४३१ ००१ यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या विहीत कालमर्यादेत 
सोबतच्या तक्ता -ब मधील सारभूत फेरबदलानुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या 
हरकती/I/ सूचना 

विचारात घ्याव्यात . 
३. सदर सूचना सोबतच्या तक्ता-ब सह आणि नियोजित सारभूत बदल 
दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणेत येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( ४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध 
केली असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद भाग -१ पुरवणीमध्ये दि . २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 

पृष्ठ 
क्र . ते ४१ ते ४२ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 


१. सहसंचालक नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


२. सहाय्यक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा औरंगाबाद . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ 
मधील तरतूदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने यांनी उक्त विकास योजना 
शासनास मंजूरीस्तव पत्र क्र . २१६६/१ , दि . १४ ऑक्टोबर , २०१६ अन्वये 
सादर केली आहे: 


३.मुख्याधिकारी, खुलताबाद नगरपरिषद, जि . औरंगाबाद . 

सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in 
कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ - क नुसार व उक्त 
अधिनियमानुसार विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा नगर रचना 
योजना यासाठीच्या कालावधी गणना करतेवेळी केंद्र शासनाचेनिवडणूक 
आयोगाने किंवा राज्य शासनाचेनिवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील 
निवडणूकीच्या अनुषंगाने जाहिर केलेल्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळणेचा 
आहे; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने . 

वीणा मोरे , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


& C9 


GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 


Urban Development Department 
Mantralaya ,Mumbai 400032. 

Date : - 26 June, 2019 . 


NOTICE 


No.TPS - 3017 /1435 /CR -33( B )/EP - PUBLISH / 
2017 /UD - 30 :- Whereas , the Khultabad Municipal 
Council (Dist. Aurangabad ) (hereinafter referred to as 
“ the said Planning Planning Act, Authority ) being the 
Planning Authority within its jurisdiction vide its 
Resolution No. 190 , dated 20 September 2013 
declared its intention under section 23 , read with section 
38 oftheMaharashtra Regional & Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to the Said Act ” ) to prepare Draft 
Development Plan (Second Revision ) for the area within 
the limits of the Khultabad Municipal Council 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) 
and notice of such declaration was published in the 
Maharashtra Government Gazette , Aurangabad 
Division supplement dated the 6 Feb., 2014 ; 

And whereas ,the said Planning Authority after carry 
out survey of the entire land within the jurisdiction of 
the said Planning Authority as required under section 
25 of the Said Act, published a notice in OfficialGazette , 
dated the 04 August, 2016 on page No.30 to 31 for 
inviting objections or suggestions to the Draft 
Development Plan of Khultabad , prepared by it under 
sub - section ( 1 ) of Section 26 of the said Act .; 

And whereas, after considering the suggestions and 
objections received on the said DevelopmentPlan , the 
Planning Committee , set up under section 28 ( 2) of the 
said Act has submitted its report to the Planning 
authority ; 

And whereas , “ the said Planning Authority ” 
published the said Development Plan so modified for 
information of the public under sub -section (4 ) of 
Section 28 of the said Actby a notice published in the 
Maharashtra Government Gazette , Aurangabad 
Division supplement,dated 27 October 2016 on page 
Nos . 41 to 42 ; 

And whereas, in accordance with the provisions of 
sub - section ( 1 ) of Section 30 of the said Act, the said 
Planning Authority has submitted the said Development 
Plan to the Government ofMaharashtra for sanction 
Vide its Marathi letter No.2166 / 1 , dated the 14 
October 2016 : 


And whereas , in accordance with the amended 
provisions of Section 148 -Aofthe said Actin computing 
the period , in relation to any Development Plan , 
RegionalPlan or Town Planning Scheme the period or 
periods during which any action could not be completed 
due to enforcement of any Code of Conductby the 
Election Commission of India or the State Election 
Commission in respect of any Election shall be excluded ; 

And whereas, in accordance with sub -section ( 1) 
of Section 31 of the said Act, after necessary enquiries 
and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , the State Government has 
sanctioned a part of the said Development Plan with 
modifications as specified in SCHEDULE - A vide 
notification No. TPS - 3017 / 1435 /CR - 33 ( A )/SM / 
2017 /UD - 30 , dt. 26 June, 2019 excluding proposals 
involving substantialmodifications as specified in 
SCHEDULE - B , appended herewith ; 

And whereas, the substantialmodifications proposed 
by the Government are excluded from the aforesaid 
sanctioned Plan and are shown on the Plan verged in 
Pink colour and marked as excluded part i.e. as EP - 1, 
EP - 2 ,----- etc ; 

Now ,therefore , in exercise of the powers conferred 
under Section 31( 1 ) of the said Act and all other powers 
enabling it on that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby : 

a )Gives notice inviting suggestions and objections 
from any person in respect of the proposed substantial 
modifications as specified in the SCHEDULE - B 
appended hereto ,within a period of 30 days from the 
date of publication of this notice in the OfficialGazette . 

b ) Appoints the Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad as the " Officer " 
under Section 31 ( 2 ) of the said Act, to hear all 
suggestions and objections as stated in (a ) above and 
to submit his report thereupon to the Government for 
further necessary action . 

2. Only the suggestion or objections regarding 
substantialmodificationsmentioned in SCHEDULE - B , 
thatmay be received by the Joint Director of Town 
Planning , Aurangabad Division ,Aurangabad , having 
his office at Grahanirman Mandal Building, second floor, 
Mahavir chowk, Station Road , Aurangabad - 431001 . 
within the stipulated period of 30 days from the date of 
publication of this notice in the OfficialGazette , shall 
be considered . 


६८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१ ९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


3 ) Chief Officer, Khultabad Municipal Council , 
Dist . Aurangabad . 


This notice shall also bemade available on the 
Governmentweb site 

www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules 


03. Copy of the said notice along with 
SCHEDULE - B and the Plan showing the proposed 
substantialmodifications shall be made available for 
inspection to general public at the following offices during 
office hours on all working days . 

1 ) Joint Director of Town Planning, 
Aurangabad Division , Aurangabad . 

2 ) Assistant Director of Town Planning , 
Aurangabad Branch ,Aurangabad . 


By order and in thename of the Governor 
ofMaharashtra , 


Veena More , 
Under Secretary to Government 


SCHEDULE - B 


SUBSTANTIAL MODIFICATION REPUBLISHED BY THE GOVERNMENT IN THE RESPECT OF 

DEVELOPMENT PLAN OF KHULTABAD (SECOND REVISED ) , DIST. AURANGABAD . 


[ ACCOMPANIMENT OF GOVERNMENT NOTICE NO . TPS - 3017 / 1435 /CR - 33 ( B )/ EP PUBLISH / 2017 / 

UD - 30 DATED 26TH JUNE , 2019 ] 


Sr. 
No. 


Excluded Site No. / Location Proposal as per 
Part 

Development 
Plan published 
u / s 26 of M. R. & 

T. P. Act . 


Proposal as per 
Development Plan 
submitted to State 
Government for 
sanction u / s 30 of 
M. R. & T. P. Act . 


Proposal as 
approved by the 
Government u / s 
31 ( 1 ) of the M.R. 
& T.P. Act, 1966 


1966 


1966 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


EP - 1 


Agriculture Zone 


Agriculture Zone 


Agriculture Zone 


S. No. 2 & 144 


Agriculture Zone in S. 
No. 2 (pt) & 144 ( pt) 
are proposed to be 
deleted and land so 
released is proposed to 
be included in Public 
Semi- Public Zone as 
shown on Plan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१ ९ : श्रावण १०-१६ , शके १ ९ ४१ 


६८३ 


४ 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


महाराष्ट्र शासन 


Urban Development Department 
Mantralaya,Mumbai400 032 . 

Date:-25July , 2019 
NOTIFICATION 


TheMaharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

No.TPS - 3116/ 359 / CR-153 / 2016/ UD -30 : - Whereas, the 
Development Plan of Gangakhed , (Revised + Additional Area ) 
has been partly Sanctioned by the Government u/s 31 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act” ), vide Notification No.TPS -3105 / 1357 / 
CR- 206 ( A)/ 2005 / UD- 30, dated 17th July , 2006 and it has 
come into force with effect from 1st September, 2006 ; and 
whereas the remaining partof the Development Plan has been 
sanctioned vide NotificationNo . TPS - 3107/ 1130/ CR- 261 ( B )/ 
2007 /UD - 30 , dated 16 th July, 2008 and it has come into force 
witheffect froml st September , 2008 ; ( hereinafter referred to 
as " the said Development Plan " ) ; 


१ 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 

दिनांक :- २५ जुलै २०१ ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६: क्रमांक 
टिपीएस-३११६/ ३५९ / प्र . क्र . १५३ २०१६ नवि -३०:- ज्याअर्थी गंगाखेड 
शहराची विकास योजना ( सु. + वा.क्षे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना, अधिनियम १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ 
( ज्यास यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) च्या कलम ३१ 
नुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस 
३१०५ / १३५७/प्र. क्र . .२०६ ( A) /२००५ / नवि -३०, दि . १७ जुलै, २००६ 
अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , ती दि . १ सप्टेंबर , २००६ पासून 
अंमलात आली आहे . तसेच पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासन अधिसुचना 
क्रमांक टिपीएस -३१०७/ ११३० /प्र.क्र .२६१ ( B)/ २००७/ नवी -३० , दि . १६ जुलै , 
२००८ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दि . १ सप्टेंबर २००८ पासून अंमलात 
आली आहे . (यापुढे ज्यास “उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ . सुरळवाडी , ता . 
गंगाखेड जि . परभणी, येथील स . क्र .४१७ ( भाग ) मधील ३.५२ हे . क्षेत्रावर 
( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे ) “ ना-विकास विभाग ” दर्शविलेले 
आहे आहे. (यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, गंगाखेड नगरपरिषदेने दि . २३/१०/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम ३७ ( १) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त क्षेत्रापैकी २.०० हे क्षेत्र “ आ.क्र.८७- जनावरांचा बाजार " 
या आरक्षणासाठी व उर्वरीत १.५२ हे क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट 
करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे " प्रस्तावित फेरबदल ” असे 
संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झालेली नसल्याने प्रस्तावित फेरबदल 
नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे . 

सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी गंगाखेड 
नगरपरिषद गंगाखेड यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov. in 
( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवर देखील प्रसिध्द करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


And whereas, in the said Development Plan , the land bear 
ing Survey No.417 (part) of Mouja Suralwadi, Tq.Gangakhed , 
Dist- Parbhani admeasuring area 3.52 Hect.,( hereinafter re 
ferred to as “ the said area” ) is shown as “ No- Development 
Zone” (hereinafter referred to as “ the said Zone” ) 

And whereas, the Municipal Council, Gangakhed after 
follwing all the legal formalities stipulated u /s 37 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 vide 
letter dated 23.10.2015 has Submitted to the Government for 
its sanction a proposal for modification to the said Develop 

ment Plan , so as to reservethe area admeasuring 2.0 Ha. for 
“ R. No. 87- Cattle Market ” and the remaining 1.52 Hect. area 
is to be included in Residential Zone from the said area , (here 
inafter referred to as “ the proposed modification ” ) ; 

And whereas, aftermaking necessary enquiries and con 
sulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , 
the Government is of opinion that the proposed Modifica 
tion in the said Development Plan should be rejected as the 
legal formalities as stipulated in the said Act have not been 
completed ; 

Now therefore , in exercise of powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanc 
tion to the said modification ; 

The Notification shall be kept open for inspection by the 
general public during office hours in the office of the Chief 
Officer, Gangakhed Municipal Council , Gangakhed, Dist. 
Parbhani. 


This Notification shall also be made available on Govern 
ment website- www. maharashtra.gov.in ( Acts & Rules ) 


वीणा मोरे , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 

Veena More , 
Under secretary to Government. 


६८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग, 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 


दिनांक :- २४ जुलै २०१९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 


क्रमांक टिपीएस-३११३/ २१३२ / प्र.क्र . ४७९ / १३ नविः -३०.- ज्याअर्थी 
हिंगोली शहराची विकास योजना ( सु .) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना, अधिनियम १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ 
( ज्यास यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) च्या कलम ३१ 
नुसार संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी अधिसुचना क्र . 
डी.पी. हिंगोली ( सु.) मंजुर / टिपीव्ही- V /२८४७, दि . २८ एप्रिल , १९९ ४ 
अन्वये मंजूर झाली असून , ती दि . १ जुलै , १९९ ४ पासून अमंलात आली 
आहे . ( यापुढे ज्यास “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ . हिंगोली , ता . जि . 
हिंगोली , येथील स.क्र . १५६ ( भाग) मधील २.७६ हे क्षेत्रावर ( यापुढे “ उक्त 
क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे .) “ ना -विकास विभाग ” व ६० मी . रुंद वि.यो. 
रस्ता दर्शविलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, हिंगोली नगरपरिषदेने दि . ०५/१२/२०१२ रोजीच्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम ३७ ( १) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त शेती तथा नाविकास विभागातुन वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " 
असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 

Date:- 25 July, 2019 

NOTIFICATION 
The Maharashtra Regional & Town Planning 

Act 1966 
No.TPS- 3113 / 2132/ CR- 479 / 13 / UD - 30 : 
Whereas, the Development Plan of Hingoli, (Revised ) 
has been sanctioned by the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune under section of 31 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as " the said Act" ) vide his Notification No. 
DP- Hingoli ( R) Sanction/ TPV - V / 2287, dated 28th 
April, 1994 and it has come into force with effect from 
1st July , 1994 (hereinafter referred to as “ the said 
Devlopment Plan ” ) ; 

And whereas, in the said Development Plan , the land 
bearing Survey No. 156 ( Part) of Mouja Hingoli, 
Tq . Dist. Hingoli admeasuring area 2.76 Hect., (herein 
after referred to as “ the said area " ) is shown in 
“ No.- Development Zone” and 60 M wide D.P. Road ; 

And whereas, the Municipal Council, Hingoli after 
following all the legal formalities stipulated u /s 37 (1) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
vide letter dated 05/12/2012 has submitted to the Gov 
ernment for its sanction a proposal for modification to 
the said Devlopment Plan , so as to delete the said area 
from No-Development Zone and the include same in 
Residential Zone, (hereinafter referred to as " the 
proposed modification ” ); 

And whereas , aftermaking necessary enquiries after 
consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra 
state , Pune the Government is of opinion that the 
proposed modification needs to be rejected ; 

Now therefore , in exercise of powers conferred by 
sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the Gov 
ernment of Maharashtra hereby refuses to accord sanc 
tion to the said modification : 

The Notification shall be kept open for inspection by 
the general public during office hours in the office of 
the Chief Officer, HingoliMunicipal Council, Hingoli, 
Dist . Hingoli . 

The Notification shall also be made availble on 
Governmentwebsite www .maharashtra . gov.in (Acts 
Rules ). 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

Veena More , 
Under Secretary to Government. 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व 
संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला मसलत 
केल्यानंतर उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा असे शासनाचे मत 
झाले आहे; 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे. 


सदरहू अधिसूचना नागाररिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी, हिंगोली 
नगरपरिषद हिंगोली यांच्या कार्यलयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra.gov.in 
( कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर देखील प्रसिध्द करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६ , शके १ ९ ४१ 


६८५ 


& 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


७ 


सहकार आयुक्त व निबंधक यांजकडून 
वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ स आ -५ / 
खर्च/ वसूली आदेश/ २०१८ , दि . ६/४/२०१८ 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक पत्र क्र . पतसंस्था/ स आ -५ / वसूली 
अधिकारीनियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ 

३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी दि . नाशिक जिल्हा महिला सहकारी 
बँक लि . नाशिक यांचे दिनांक १० / ०६/ २०१ ९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


विधि व न्याय विभाग , 
मादान कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक :- ११ जुलै , २०१९ . 
क्र . मॅट -५११५/ प्र.क्र . ४४/ का . १४ :- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण , 
औरंगाबाद येथे शासन अधिसुचना समक्रमांक दि . २३.०६.२०१६ अन्वये 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) या पदावर अॅड . इंद्रजित शिवाजीराव थोरात , 
यांची नियुक्ती करण्यात आली होती सदर नियुक्तीचा कालावधी 
दिनांक २२.०६.२०१८ रोजी संपलेला आहे . 

सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती), सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळूसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्र . ना .बँका/ १- सआ/ दि नाशिक जिल्हा महिला बँक / का.क .१५६ / 
२०१९ / ११५४३ :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि नाशिक जिल्हा 
महिला बँक लि . नाशिक या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२० 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ . 


श्रीमती.निता गिरीश नाईक 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


२ 


श्री . अशोक बबनराव गाढव 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


३ 


श्रीमती वंदना कैलास हिरे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


४ 


श्री.संजय गोविंदराव मुजुमदार 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


५ 


श्री.बाळकृष्ण जगन्नाथ अहिरे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


अटी 
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही 
करावी कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील तरतुदी व 
परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांना सादर करावी. 


६८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१ ९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


४ . 


८ 


विभागीय सहनिबंधक यांजकडून 
वाचावे:- १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 


२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे -१ यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम १८४/१५६ ( २), दि . ३१ मार्च, १९ ६८ . 

३ ) शासनाची अधिसुचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र . क्र . १२०/ १५ 
स , दि . ०२ एप्रिल , २००५ 

४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४ / ना . पत/ क्र .१५६/ प्रशिक्षण / 
०५, दि १३ जुलै , २००५ . 

५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था/ का . क . १५६/११ , 
दि . २१ नोव्हेंबर , २०११ . 


६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ 
मधील दि . ०५ डिसेंबर , २०१५ रोजीचे आदेश 


८ . 


वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातीले व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दि . ६/ ६/ २०१ ९ 
मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर करण्यात यावा . 

वसूली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती आणि किंवा ” “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वय ) असे लिहावे. 

वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसूली अधिकारी, दि . नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक लि . नाशिक . 
असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणार अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाये आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद 


७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती/९/ २०१७, दि ०१ जानेवारी , २०१७. 

८. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ स . आ -५/ वसुली अधिकारीनियुक्ती / 
फेरनियुक्ती/ २४७४/ २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


९ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . सआ / कायदा व वैधा 
कार्य/विशेष वसुली अधि . मोहर वापर ५१ ९/ २०१९ दिनांक ०६/०६/ २०१९ . 

व्यवस्थापक , केदारनाथ अर्बन को- ऑपरेटीव्ह बँक लि . लातूर 
यांचे पत्रे क्र . के.यु.बी./१५६/ २३/ ४८ / २०१९ -२० , दि . ०६ जून , २०१ ९ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


१० ) 


आदेश 


११ . 


क्र ./ अर्थ-१ / केअकोबॅलि ., लातूर/ क . १५६: मुदतवाढ / ७६७/ २०१९ : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वय 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , श्रीकांत देशमुख , 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर या आदेशान्वये केंदारनाथ 
अर्बन को- ऑपरेटीव्हे बँक लि . लातूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अमंलबजावणी/ कर्ज वसुली करणयाकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१ मार्च, २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


करावा . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१ ९ : श्रावण १०-१६ , शके १ ९ ४१ 


६८७ 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ . 


श्री.स्वामी अभय श्रीकांत . 


अधिकारी वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुते 


अटी : 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र..२३१/ १५- स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


९ . वसूली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती आणि “सिव्हील कोर्ट ” किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
“ वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


२ . सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये वसुली 
दाखल्यांची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


१० . 


३ . वसूली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
( अ-३, अ -४ व ब ) कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे , त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसूली अधिकारी, केदारनाथ अर्बन को- ऑपरेटीव्ह बँक लि . लातूर , असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


११ . वसुली अधिकाऱ्याचेपगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणार अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

करण्याची कार्यवाही करावी . 


कर्ज वसूल 


५ . वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाचे शासकीय कोषागारात करावा . 
वसुली अधिकारी यांची वसुल केलेल्या केलेल्या सरचार्ज, यांचा शासकीय 
कोषगारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी , त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ -३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 


१२. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ 
२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को- ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दि . ०५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियमे , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी. 


१३ . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ मधील कलम १५६ व 
नियम १०७ अन्वये अवसुली अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही यामधील 
मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे .बँकेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी यांनी 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा परिपत्रकातील 
प्रपत्र ५ मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१४ . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / कायदा व कार्य/ 
विशेष वसुली अधि . मोहर वापर/ ५१९/ दिनांक ०६/०६/ २०१९ मधील 
सुचनाप्रमाणे विशेष वसुली अधिकार यांनी वापरवयाच्या मोहोर बाबत कार्यवाही 
करावी. 


७ . वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार 

काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार , अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


श्रीकांत देशमुख , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकार संस्था , लातूर . 


६८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७ , २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


९ 


विभागीय सहनिबंधक यांजकडून 


वाचावे: १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 
नियम १९ ६१ (अद्ययावत सुधारणेसह ). 

२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम १८४/१५६ ( २), 
दि . ३१ मार्च , १९ ६८ . 


३ ) शासनाची अधिसुचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र . क्र . १२० / १५ 
स , दि . ०२ एप्रिल , २००५ 


४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत / क्र .१५६/ प्रशिक्षण / 
०५, दि १३ जुलै , २००५. 

५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पतसंस्था / का . क . 
१५६/११ , दि . २१ नोव्हेंबर , २०११ . 


८. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचेपरिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स . आ -५/ वसुली अधिकारीनियुक्ती / 
फेरनियुक्ती/२४७४ / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ . 

९ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र .४ सआ / कायदा व वेधा 
कार्य / विशेष वसुली अधि . माहे र वापर । ५१९ / २०१ ९ 
दिनांक ०६ / ०६ / २०१९ . 

१० ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , यशवंत अर्बन को - ऑप बँक लि . 
उदगीर जि . लातूर यांचे पत्रे क्र . के.यु.बी./१५६/ २३/ ४८ / २०१९-२० , 
दिनांक २१ जून , २०१९ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

आदेश 
क्र ./ अर्थ-१/ यशवंत अर्बन बँक लातूर/ क . १५६: मुदतवाढ / 
७६८ / २०१ ९ :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , श्रीकांत देशमुख विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर या 
आदेशान्वये यशवंत अर्बन को - ऑप बँक लि . उदगीर जि . लातूर या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व 
कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अमंलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करणयाकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची 
विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च, २०२० या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/२०१३ 
मधील दि . ०५ डिसेंबर , २०१५ रोजीचे आदेश 


७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती /फेरनियुक्ती/९/ २०१७, दि ०१ जानेवारी , २०१७ . 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ . 


| श्री.नरेंद्र नारायणराव कुलकर्णी 


विशेष वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुते 


अटी : 


२ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही 
करावी कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील तरतुदी व 
परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ 
वसुली दाखल्यांची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसूली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
( अ-३, अ-४ व ब ) कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक , 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


५ . वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाचे शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांची वसुल केलेल्या केलेल्या सरचार्ज , त्यांचा शासकीय 
कोषगारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ-२, अ-३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे . 

६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / 
२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को- ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दि . ०५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी . 

वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार , अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


७ . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


६८ ९ 


१० 


८ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र..२३१/ १५- स , 
दिनांक २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
लातूर महानगरपालिका लातूर परिधस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारुप विकास 

केन्द्र नकाशा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम-२० ( ३ ) अन्वये 


6 


त्या 


९ . वसूली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही 
" महाराष्ट्र शासन नियुक्ती आणि “सिव्हील कोर्ट " किंवा एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 
ऐवजी “वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) 
असे लिहावे. 


१० . 


वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसूली अधिकारी , यशवंत अर्बन को - ऑप बँक लि . उदगीर जि . 

लातूर 
असा फलक लावता येईल . 


११ . 


वसुली अधिकाऱ्याचेपगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणार अधिकारी 
यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


सूचना 
क्र . प्रायोला/विकेन/ २२६.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकासाची 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३७१६/ प्र. क्र . २६८/ २०१६/ नवि -३० 
दिनांक ०२/०१/२०१८ द्वारे त्यासोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमुद फेरबदलासह 
लातूर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजनामंजूर केलेली आहे . सदर परिशिष्ट अ 
अन्वये शासनाने यापुर्वीची अधिसुचना क्र . टीपीएस/ ३७१५/ १५६३ / सीआर 
३००/ २०१५/ नवि ३० दि . २६/० ९/ २०१६ ला रद्द करुन आदेश पारित केले 
आहेत , की महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१९ ६६ ( यापुढे 
उक्त अधिनियम असे उल्लेखिलेले आहे .) चे तरतुदीखाली लातूर 
महानगरपालिका परिधस्त क्षेत्रासाठी विकास केन्द्र नकाशा तयार करणेत 
यावा. त्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 
यांचे सहमतीने उक्त अधिनियमाचे कलम-२० अतर्गत कार्यवाही करणेत 
यावी. लातूर महापालिका परिधस्त क्षेत्रासाठीच्या विकास केन्द्र नकाशा 
बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम -२० (३ ) अन्वये नोटीस प्रसिध्द करणे व 
कलम २० ( ४) अन्वये त्यास अंतिम मंजुरी देणे याबाबत जिल्हाधिकारी , 
लातूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी विकास केन्द्र नकाशा अंतर्गत लातूर महानगरपालिका 
परिधस्त क्षेत्रातील ४० गावाचा समावेश होत असून त्याचे एकुण क्षेत्र २७, 
३३३ हे आर आहे. सदर सपूर्ण क्षेत्राचा अस्तिवातील भुवापर नकाशा हा 
भौगोलिक माहिती प्रणाली ( GIS ) च्या माध्यमातून करण्यात आलेला 
आहे. यानुसार लातूर महापालिका परिधस्त क्षेत्रासाठी प्रारुप विकास केन्द्र 
नकाशा व त्याचा अहवाल तयार करण्यात आलेला असून त्यास सहसंचालक , 
नगर रचना औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांनी मान्यता दिलेली आहे . 

आता त्याअर्थी याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम -२० (३) अन्वये लातूर महानगरपालिका परिधस्ते 
क्षेत्राच्या प्रारुप विकास केन्द्र नकाशाबाबत नागरीकाकडून हरकती व सूचना 
योग्य त्या कारणासह ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
तारखेपासुन ३० दिवसाचेमुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत . 
हरकती व / सूचना उपसंचालक , नगर रचना , लातूर 

प्रादेशिक योजना 
कार्यालय, पांगळ निवास , विशालनगर,बार्शी रोड , लातूर -४१३५१२ यांच्याकडे 
पाठविण्यात याव्यात लातूर महानगरपालिका परिधस्त क्षेत्राचा प्रारुप विकास 
केन्द्र नकाशा व त्याचा अहवाल नागरिकांच्या अवलोकनार्थत्याचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . लातूर महापालिका परिधस्त क्षेत्राचा 
प्रारुप विकास केन्द्र नकाशा व त्याचा अहवाल हे डाऊनलोडसाठी 
www.latur.gov.in वर सुद्धा उपलब्ध आहेत . 


१२. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


१३ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ मधील कलम १५६ 
व नियम १०७ अन्वये अवसुली अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही यामधील 
मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे .बँकेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी यांनी 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा परिपत्रकातील 
प्रपत्र ५ मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१४ . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / कायदा व कार्य/ 
विशेष वसुली अधि . मोहर वापर/ ५१९/ दिनांक ०६/ ०६/ २०१९ मधील 
सुचनाप्रमाणे विशेष वसुली अधिकार यांनी वापरवयाच्या मोहोर बाबत कार्यवाही 
करावी 


ठिकाण :- लातूर 


दि .२३ / ०७/ २०१९ 


श्रीकांत देशमुख, 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकार संस्था , लातूर . 


जी . श्रीकांत IAS , 
जिल्हाधिकारी, लातूर . 


६ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


BY COLLECTOR OFFICE , LATUR 


११ 


NOTICE 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 


Draft Growth Centre Plan of Latur Fringe Area ,Latur 


Notice under section 20 ( 3) ofMaharashtra Regional & 

Town Planning Act, 1966 


जाहिर प्रगटन 


क्र . २०१९ / अतियात /विरासत मंजूरी /सिआर.- याद्वारे सर्व जनतेस 


जाहीररित्य कळविण्यात येते की , बालाजी मंदीर मांजरमचे इनामदार 


भगवानदास बंकटदास यांचा मृत्यु दि . २५ जानेवारी १९ ६३ रोजी झाला . 
मयत इनामदाराची विरासत आपल्या आपले नावाने मंजूर व्हावी म्हणून 
१ ) श्री गणेशदास शंकरदास वैष्णव २ ) श्री बंकटदास शंकरदास वैष्णव 


No. RPL /GCP /226 .-- Whereas, the Govt. of Maharashtra 
in Urban Development Department, vide Notification No. TPS 
3716 / CR- 268 / 2016/ UD- 30 dated 02/01/2018 , sanctioned 
Regional Plan of Latur District subject to the modifications 
specified in Schedule- A appended thereto . As per the Said 
Schedule- A, Govt. insupersession of earlier Notification No. 
TPS 3715 / 1563 / CR 300 / 2015 / UD 30 dated 26/09/2016, issued 
the directions that the Growth Centre Plan of Fringe Area , 
Latur shall be prepared under the provisions ofMaharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to 
as “ the said Act” ). For this, the procedure mentioned under 
section 20 of said Act shall be followed in consultation with 
Joint Director, Aurangabad Division , Aurangabad . The 
Collector, Latur is authorised to publish notice under section 
20 (3 ) and finally sanction under section 20 (4 ) in respect of 
the Growth Centre of Fringe Area, Latur. 


३ ) श्रीमती सुंदरबाई भ्र . शंकरदास वैष्णव रा . मांजरम ता . नायगांव खै . 


यांनी या न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला आहे. सदरील देवस्थानच्या 


सेवेसाठी शेत गट क्र . ४४६ सर्व्हे नं . ८३/२ क्षेत्रफळ १३ एकर ०४ गुंठे मौ . 
मांजरम ता . नायगाव खै. जि . नांदेड अशी (विरासत ) देवस्थान ईनामी 


शेतजमीन आहे . 


सन ४/०७/१३०२ मूंतखब निशान नंबर १८ ९ ६५ सन १३०२ फसली Fasli 


अन्वये दिलेले आहेत . भगवानदास बंकटदास हे दि . २५ /०१ / १९ ६३ रोजी मयत 


And whereas, the area of Growth Centre Plan of Latur 
Fringe area comprises of 40 villages surrounding Latur 
Municipal Corporation and admeasures 27,333 Ha. The 
Existing Land Use (ELU ) map of entire area was prepared 
through Geographical Information System (GIS ). Accordingly 
the Draft Growth Centre Plan of Latur Fringe area, Latur and 
its report have been prepared with the consent from Joint 
Director, Town Planning, Aurangabad Division , Aurangabad . 


झाले असून त्यांचे पश्चात अर्जदार १) श्री गणेशदास शंकरदास वैष्णव 
२) श्री बंकटदास शंकरदास वैष्णव ३) श्रीमती सुंदरबाई भ्र . शंकरदास 
वैष्णव कायदेशीर वारस असल्याचे नमूद करुन मा . सिव्हील जज 
रा . मांजरम ता . नायगांव खै . यांनी कायदेशीर वारस असले बाबत 


दिनांक २०/०४/२०१७ अन्वये वारसा प्रमाणपत्र दिले आहे. तसेच मा . 


Now , therefore , under the power delegated by Govt. in 
this regard , suggestions/ objections with reasons are invited 
from public in accordance with section 20 (3 ) of the said Act 
in respect of Draft Growth Centre Plan of Latur Fringe area , 
Latur within 30 days from the date of publication of this notice 
in theMaharashtra Government Gazette . 


विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी दि .२० /१०/२०१८ रोजी विरासत मंजूरीस 
झालेला विलंब क्षमापित केला आहे. 


The Suggestions and /or objections shall be addressed 
to the Deputy Director of Town Planning, Latur Regional 
Plan , Pangal Niwas, Vishalnagar, Barshi Road , Laturs -413512 . 
The DraftGrowth Centre Plan of Latur Fringe area , Latur and 
its report are kept open for inspection to the public during 
office hours in the said office . The copy of the Draft Growth 
Centre Plan of Latur Fringe area, Latur and its report are also 
available to download at www . latur. gov . in . 


तरी १ ) श्री गणेशदास शंकरदास वैष्णव २ ) श्री बंकटदास शंकरदास 
वैष्णव ३ ) श्रीमती सुंदरबाई भ्र . शंकरदास वैष्णव रा . मांजरम ता . नायगांव 
खै. जि . नांदेड यांचे नावाने विरासत मंजूरीबाबत काही आक्षेप असल्यास 
जाहीर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दीपासून सहा आठवड्याच्या 
आत लेखी अर्जाद्वारे आक्षेप सादर करावेत . मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा 


काहीही विचार केल्या जाणार नाही . 


Place- Latur 


Date - 23 / 07 / 2019 


नांदेड , १० जुलै , २०१ ९ . 


G.Sreekanth , IAS, 

Collector, Latur. 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

नायगांव खै . जि . नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


६ ९ १ 


१२ 


१३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 


आदेश 


औरंगाबाद जालना स्थानिक प्राधिकारी विधान परिषद निवडणूक -२०१ ९ 


उमेदवारांचे नामनिर्देशन दाखल करतेवेळेस अवलंबावयाच्या कार्यपध्दती 


बाबत . 


क्र . २०१ ९/ गृहशाखा/ दंडविभाग / कावि- १६५३.- ज्याअर्थी, मा . भारत 
निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांची प्रेस नोट क्र . ECI/PN/ 72/ 2019 
दि . १९ / ०७/ २०१ ९ नुसार महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जालना स्थानिक 
प्राधिकारी विधान परिषद निवडणूक २०१९ चा निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे . तसेच दिनांक १९ / ७/ २०१९ ते २६/८ / २०१ ९ - निवडणूकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत भारत निवडणूक आयोगाने संपूर्ण 
औरंगाबाद व जालना जिल्ह्याकरीता आदर्श आचारसंहीता लागू केली 
आहे . 


आदेश 


क्र . २०१ ९ / गृहशाखा /दंडविभाग / कावि -१६५५.- ज्याअर्थी, मा . भारत 


निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांची प्रेस नोट क्र . ECI/PN/72/ 2019 


दि . १९ / ०७/ २०१ ९ नुसार महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जालना स्थानिक 


प्राधिकारी विधान परिषद निवडणूक २०१९ चा निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर 


असून , कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता 


ज्याअर्थी मा . निवडणूक आयोगाकडील प्रेस नोट क्र . ECI/ PN/72/ 2019 
दि . १९ /०७/ २०१९ अन्वये निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत आचारसंहिता 
भंग होऊ नये तसेच शांततेत निवडणूक पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून 
राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने ,किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी 
किंवा त्यांच्या हितचितकांनी मुद्रणालयाच्या सर्व माध्यामाद्वारे छपाई करणाऱ्या 
मालकाने, तसेच प्रकाशकांनी नमुना मतपत्रिका छापतांना खालील बाबींवर 
निर्बंध घालण्याची गरज असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. 


अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडील 


आदेश दिनांक १० मार्च, २०१९ अन्वयेदिलेल्या निर्देशनानुसार निवडणूक 


निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालाच्या परिसरात ताफयामध्ये तीन पेक्षा जास्त 


मोटारगाड्या/ वाहने यांचा ताफ्यात समावेश असणार नाही. तसेच नामनिर्देशन 


दाखल करते वेळेस निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षात प्रवेश दिला 


जाणार नाहीत. व्यतिरीक्त कोणालाही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या 


१. इतर उमेदवाराचे नांव व त्याना नेमून देण्यात आलेली चिन्हा छापणे. 
२. नमूना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे. 
३. आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छापणे . 

त्याअर्थी मी , उदय चौधरी , जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद , फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन आदेशद्वारे वरील ठिकाणी वरीलप्रमाणे कृती करण्यास दिनांक १ ९ 
जुलै, २०१९ पासून ते दिनांक आचार संहितेची मुदत संपेपर्यंत निबंध 
घालीत आहे . 


कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षात 
प्रवेश दिला जाणार नाही . निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात 


नामनिर्देशित दाखल करतेवेळेस कार्यालयाच्या परिसरात मिरवणूक / सभा 


घेणे, कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे/वाद्य वाजविणेकिंवा गाणे म्हणणे 


आणि कोणत्याही प्रकरच्यानिवडणूक प्रचार करणेस प्रतिबंध घालने आवश्यक 


प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी 
आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसांनी जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी , 


असल्यची माझी खात्री झालेली आहे. ज्याअर्थी प्रत्येक नागरीकास नोटीसा 


असेही आदेशीत करीत आहे . 


देऊन त्यांचे म्हणने ऐकून घेणे सद्यपरिस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी 


आदेश काढणे आवश्यक असल्यचीही माझी खात्री झालेली आहे . 


हे आदेश आज दिनांक १ ९ जुलै , २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
पारित करीत आहे . 


त्याअर्थी मी , उदय चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद , फौजदारी 


औरंगाबाद , १९ जुलै , २०१९ . 


प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 


उदय चौधरी . 


. 


शक्तीचा वापर करुन असे आदेश देत आहे की , निवडणूक निर्णय अधिकारी 


जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 


यांच्या कार्यालयाच्या परिसरात नामनिर्देशन दाखल करतेवेळेस कार्यालयाच्या 


६ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट -१-७, २०१ ९ : श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


परिसरात मिरवणूक / सभा घेणे , कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे /वाद्य 


प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी 


वाजविणे किंवा गाणे म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक प्रचार 


आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसांनी जाहीर करुन त्यास प्रसिध्दी करावी , 


करणेस तसेच वाहनाच्या ताफयामध्ये तीन पेक्षा जास्त वाहने निवडणूक 


असेही आदेशीत करीत आहे . 


निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाच्या १०० मीटरचे परिसरात आणणे तसेच 


हे आदेश आज दिनांक १९ जुलै, २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षात नामनिर्देशन दाखल करते वेळेस 


पारित करीत आहे . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षात पाच व्यक्तीपेक्षा जास्त व्यक्ती 


औरंगाबाद, १९ जुलै , २०१९ . 


उपस्थित राहण्यास प्रतिबंध घालण्यास येत आहे . हा आदेश निर्गमीत 


उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 


झाल्याच्या तारखेपासून औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी आचार संहितेपर्यंत अंमलात 


राहील . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट , १-७, २०१ ९ : श्रावण १०-१६ , शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 
अध्यक्ष नगरपरिषद देगलूर यांचेकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम - 
२६ ( १) नुसार प्रारुप विकास योजना , देगलूर ( दु.सु + वा . क्षे.) 

सूचना 
क्र.न.पा/ सा.बा.वि./ ४८८६/ २०१९.- देगलूर नगरपरिषदेने त्यांच्या ( दुसरी 
सुधारित + वाढीव क्षेत्र ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनिमाचे 
कलम ३८ व ३४ अन्वये हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना तयार करावयाचा 
इरादा सर्वसाधारण ठराव क्र . ०६ दि . २६.०७.२०१६ अन्वये जाहिर केला 
आहे, व त्याबाबतची अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि .११.०८.२०१६ 
रोजी प्रसिध्द केली आहे. या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या नगर रचना 
अधिकारी यांनी प्रारुप विकास योजनेचा मसुदा तसेच अधिनियमाच्या कलम 
-२६ ( २) नुसार आवश्यक असलेला इतर तपशिल तयार करून नगरपरिषदेस 
प्रसिध्द करणेसाठी सादर केलेला आहे. 

सदर प्रारुप विकास योजना मसुद्यावर सभेत सर्वकष चर्चा हाऊन 
त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम - २६ चे पोटकलम (१) व ( २) अन्वये प्रारुप विकास योजना देगलूर 
( दुसरी सुधारित + वाढीव क्षेत्र ) व त्यासोबतचे इतर नकाशे , तक्ते , अहवाल 
ई . प्रसिध्द करणे बाबत ठराव क्र ०२ दि . २९ .०७.२०१ ९ अन्वये नगरपरिषद 
देगलूरने सर्वानुमते संमत केला आहे . तसेच वर नमुद केलेला प्रारुप 
विकास योजनेच्या ( दुसरी सुधारित + वाढीव क्षेत्र ) मसुद्याची एक प्रत 
त्यासोबतच्या तपशिलाच्या प्रतिसह देगलूर नगरपरिषद कार्यालयात जनतेच्या 
अवलोकनार्थ खुले ठेऊन त्यावर कायद्याप्रमाणे हरकती व सुचना मागविण्यात 
याव्यात , असेही नगरपरिषदेने सर्वानुमते संमत केले आहे. संदर्भित प्रारुप 
विकास योजना व अहवालावर आवश्यक त्या ठिकाणी अध्यक्ष यांनी दिनांकित 
स्वाक्षरी केली आहे . 


या सुचनेव्दरे जाहीर करण्यात येते की , प्रारुप विकास योजना , देगलूर 
( दुसरी सुधारित + वाढीव क्षेत्र) वरील ठरावाव्दारे प्रसिध्द झाली असून या 
विकास योजनेच्या ( दुसरी सुधारित + वाढीव क्षेत्र ) मसुद्याची एक प्रत 
त्यासोबतच्या तपशिलाच्या प्रगतीसह देगलूर नगरपरिषदेच्या कार्यालयात 
जनतेच्या अवलोकनार्थकार्यालयीन वेळेत सार्वजनिक सुट्टी वगळून पाहणीसाठी 
ठेवण्यात आली आहे व सदरील विकास योजना( दुसरी सुधारित + वाढीव 
क्षेत्र ) मसुद्याच्या योग्य त्या प्रमाणित प्रती अथवा त्याचा भाग जनतेसाठी 
किफायतशिर दरामध्ये विक्री करीता उपलब्ध आहेत. 

सदरील प्रारुप विकास योजनेने ( दुसरी सुधारित + वाढीव क्षेत्र ) बाधीत 
होत असलेल्या व इतर कोणा इसमास सदर योजने संबंधी सुचना अथवा 
हरकती द्यावयाच्या असतील , त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या झालेल्या दिनांकापासून ३० (तिस ) दिवसांचे आत मा . 
अध्यक्ष / मुख्याधिकारी, नगरपरिषद देगलूर यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . 
अशा प्रकारे नागरीकांकडून आलेल्या सर्व हरकती व सुचनांचा देगलूर 
नगरपरिषद , देगलूर कडून सदर विकास योजना ( दुसरी सुधारित + 
वाढीव क्षेत्र ) उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० अन्वये शासनास अंतीम 
मंजूरीसाठी पाठविण्यापुर्वी उक्त अधिनियमाच्या कलम - २८ प्रमाणे याग्यतो 
विचार केला जाईल . मुदतीनंतर प्राप्त होणारे आक्षेप व हरकती विचारात 
घेतले जाणार नाही . 
देगलूर , २९ जूलै, २०१ ९ . 

गंगाधर इरलोड , 
मुख्याधिकारी, देगलूर नगरपरिषद देगलूर. 


मोगलाजी ईरन्ना शिरशेटवार , 
अध्यक्ष, देगलूर नगरपरिषद देगलूर . 


औ.भाग-१ अ - १३ 


३७ 


3C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट १-७-२०१९ : श्रावण १०-१६ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ अ - पुरवणी 


BY PRESIDENTMUNICIPAL COUNCIL , DEGLOOR 


As per Section - 26 ( 1 ) ofMaharashtra Regional & 

Town Planning Act, 1966 
DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF DEGLOOR (Ilnd 

Revised + Additional Area ) 


NOTICE 


No. mu.co/PWD/4886/2019.--- The Degloor Munici 
pal Council, Degloor (lind Revised + Additional Area ) had 
declared its intention to prepare a Development Plan of 
Degloor Vide resolution No. 06 Dt.26 /07 /2016 The " Town 
Planning Officer” appointed for this work has prepared 
the draff Development Plan u /s 38 and 34 of Maharashtra 
RegionalAnd Town Planning Act, and submitted the draft 
Devlopment Plan , Degloor alongwith particulars , as speci 
fied under section - 26 (2 ) of the Act,to this MunicipalCoun 
cil, Degloor for its publication under Section - 26 ( 1) 

After essential discussion on the Draft Development 
Plan , prepared by the Town Planning Officer, Degloor 
Municipal Council, Degloorhas resolved to publish the 
Draft Development Plan of Degloor (Ilnd Revised + Addi 
tional Area ) along with other maps , charts and reports 
etc. as per sub - section ( 1) and ( 2 ) of Section -26 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 vide 
Generalbody resolution No. 02 Dt. 29/07/2019 


Notice is hereby given that the Draft Development Plan 
of Degloor ( lind Revised + AdditionalArea )has been pub 
lish vide above resolution , and copy of Draft Development 
Plan ( lind Revised + AdditionalArea ) together with a copy 
of the report and other particulars accompanying it is 
kept open for inspection of public during officer hours 
excluding public holidays at degloor Municipal Council, 
Degloor. And that copies there of or extracts there shall 
be abailable for sale to the public at a reasonable price . 

Any Person affected by Development Plan (Ilnd Re 
vised + Additional Area ) proposals or any other person or 
institution may give suggestions and objections on De 
velopment Plan in writing 30 ( Thirty) days from the date of 
publication of this Notice in Maharashtra Govt.Gazettee 
to the President / Chief officer Degloor Municipal Coun 
cil , Degloor All such suggestions and objections made 
by the public would be considered by DegloorMunicipal 
Council, Degloor as per the provisions under Section - 28 
of the of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
before submitting the Draft DevelopmentPlan of Degloor 
(Ilnd Revised + Additional Area ) for final sanction to the 
Government Under Section 30 ofMaharashtra Regional 
And Town Planning Act, 1966 Suggetion and objection 
received after due date can notbe considered . 


Degloor, 29 July , 2019 . 


Gangadhar Erlod , 

Chief Officer 
Degloor Municipal Council, 

Degloor. 


It has further resolved that the Draft Development Plan 
( IInd Revised + AdditionalArea ) along with the accompa 
nying particulars should bekeptopen in Degloor Munici 
pal Counil, Degloor for inspection of the public and that 
suggestions and objections from the public be invited there 
on as per the provisions of the Section - 26 of the of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 Presi 
dent has made dated signatures on the Draft Develop 
ment Plan ( lind Revised + Additional Area ) and Report at 
appriate places. 


Moglaji Ernna Shirshetwar, 

President 
Degloor Municipal Council , 

Degloor. 


+ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


